सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मा. राज्य मुख्य 
माहिती आयुक्त व मा. राज्य माहिती आयुक्‍त 
यांचे वेतन सुधारित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्णर०१७/प्र.क्र.२३१/कार्या-सहा, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआयसी- २००६/ १३२२/ 
सीआर०४/ ०७/ ५, दिनांक ७.९.२००७ चे दोन स्वतंत्र शासन निर्णय. 


प्रस्तावना :- 

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम १६(५)(क) नुसार राज्य मुख्य 
माहिती आयुक्‍त यांचे वेतन व भत्ते shale निवडणूक आयुकक्‍्ताप्रमाणे असतील व कलम 
१६(५)(ख) नुसार राज्य माहिती आयुक्‍त यांचे वेतन व भत्ते राज्याच्या मुख्य सचिवांप्रमाणे 
असतील अशी तरतूद आहे. उपरोक्त नमुद दिनांक ७.९.२००७च्या दोन स्वतंत्र शासन 
निर्णयान्वये राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त व राज्य माहिती आयुक्‍त यांच्या सेवा शर्ती निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मा. राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त व मा. 
राज्य माहिती आयुक्‍त यांचे वेतन सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सातव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून “राज्य मुख्य माहिती 
SIRT” या पदास रु.२,५०,०००/-(निश्चित) (Level १८ in Pay Matrix) इतके व “राज्य 
माहिती आयुक्त” या पदास रु. २,२५,०००/-(निश्चित) (Level १७ in Pay Matrix)ste वेतन 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. मा. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त व मा. राज्य माहिती आयुक्‍त यांना या पदाकरिता 
मिळणाऱ्या एकूण वेतनातून त्यांना दरमहा अनुज्ञेय असलेले निवृत्तीवेतन अंशराशीकृत 
निवृत्ती वेतनाच्या रक्‍कमेसह वजा करण्यात येऊन शिल्लक रक्कम त्यांना अदा 
करण्यात यावी. 


३. मा. राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक 
एसआयसी-२००६/१३२२/प्र.क्र.०४/०७/५, दि.७.९.२००७ अनुसार व वेळोवेळी सुधारणा 
केल्याप्रमाणे महागाई भत्ता, अतिथ्य भत्ता, रजा, निवासस्थान, वैद्यकीय सुविधा, स्थानिक 
पूरक भत्ता वाहन, टेळीफोन आणि रजा प्रवास सवलत या सोयी सुविधाअनुज्ञेय असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.२३१/कार्या-सहा, 


४. मा. राज्य माहिती आयुक्‍त यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक 
एसआयसी-२००६/१३२२/प्र.क्र.०४/०७/५, दि.७.९.२००७ अनुसार व वेळोवेळी सुधारणा 
केल्याप्रमाणे महागाई भत्ता, रजा, निवासस्थान, वैद्यकीय सुविधा, स्थानिक पूरक भत्ता वाहन, 
COM आणि रजा प्रवास सवलत या सोयी सुविधाअनुज्ञेय असतील. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१९/२०१८/सेवा-९, 
दिनांक १०.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२८१६४५११५६०७ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


is Digitally signed by Chhaya Kiran Wadte 
h h K DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
Waya Alran Department, postlCode=d00032 st-Mohorashte, 
2.5.4.20=f311bd87 12a7b94b3b73d0e88ad0 1 cf3a49c098bcd5f62e 16e7 135388 
baa523c, 
serialNumber=5bac345149360802f8cd3e4ab4ec 1 74f2fec 1 bff420e8 193 1e638e 
a e e6cdfcc12d, cn=Chhaya Kiran Wadte 
Date: 2018.11.28 17:08:18 +05'30° 


(छा. कि. वडते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


= 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा )-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

६. सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग,१३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 

७. उपसचिव, राज्य माहिती आयोग, बृहन्मुंबई/ कोकण/ पुणे/ नाशिक/ अमरावती/ 
औरंगाबाद/ नागपूर 

८. कार्यासन सहा संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


